अर्थसंकल्पीय अनुदान २०२०-२०२१ मागणी 
क्र. वाय-०६, ४४०२ मृद व जलसंधारण 
यावरील भांडवली खर्च (योजनेत्तर)(४४०२ 
११४८) 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-१६२१/प्र.क्र.६४/पापु-१५ 
सातवा मजला, गोकुळदास तेजपाल रूग्णालय इमारत संकुल 
क्रॉफर्ड मार्केट जवळ, लोकमान्य टिळक मार्ग, नवीन मंत्रालय, मुंबई-४०० ००१ 
तारीख: १५ एप्रिल, २०२१ 


वाचा - 
१) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांकः अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दि. ०६.०४.२०२१ 


प्रस्तावना- 


“महाराष्ट्र विनियोजन विधेयक, २०२१” यास विधानमंडळाने मंजूरी दिलेली असून महाराष्ट्राचे 
राज्यपाल यांनी त्यास संमती दिलेळी आहे आणि ते २०२१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ५ म्हणून 
महाराष्ट्र राजपत्र असाधारण भाग-४, दि. १५ मार्च, २०२१ यामध्ये प्रसिध्द करण्यात आले आहे. 
सन 2029-2022 या आर्थिक वर्षाच्या अनिवार्य व कार्यक्रम खर्चाच्या अर्थसंकल्पीय तरतूदी एप्रिल 
महिन्याकरीता एकूण वार्षिक तरतूदीच्या ५ ते १० टक्केच्या मर्यादेत अर्थसंकल्पीय अंदाज, वितरण व 
संनियंत्रण प्रणालीद्वारे (बीम्स निधी वितरण करण्याबाबत संदर्भाधिन शासन परिपत्रकान्वये सूचित 
करण्यात आले आहे. 

सन २०२१-२०२२ या आर्थिक वर्षात भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेच्या 
आस्थापनेचा खर्च भागविण्यासाठी “मागणी क्रमांक वाय-०६, ४४०२ मृद व जलसंधारण यावरील 
भांडवली खर्च, (००)(१०१) मृद सर्वेक्षण व चाचणी, (०१)(०१)एक-भूजल सर्वेक्षण आणि विकास अभिकरण 
याखालील लहान पाटबंधारे योजना (अनिवार्य)(४४०२ ११४८)” लेखाशीर्षाखाली रू. ३१,६१,४०,०००/- 
इतकी अर्थसंकल्पीय तरतुद करण्यात आली आहे. वित्त विभागाच्या संदर्भाधिन परिपत्रकानुसार सदर 
लेखाशीर्षाखाली ज्या उद्दिष्टांकरीता अनुदान वितरीत करण्यात आले आहे, त्या उद्दिष्टांतर्गत चालू 
आर्थिक वर्षातील एप्रिल महिन्याचा खर्च भागविण्यासाठी अर्थसंकल्पीय अनुदान संचालक, भूजल 
सर्वेक्षण आणी विकास यंत्रणा, पुणे यांना उपलब्ध करून देण्याची बाब विचाराधीन होती. 


झासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-१६२१/प्र.क्र.६४/पापु-१५ 


शासन निर्णय- 


सन २०२१-२०२२ या आर्थिक वर्षात भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेचा आस्थापना व इतर 
अनुषंगिक बाबींवरील खर्च भागविण्यासाठी पुढील विवरणपत्रात स्तंभ-४ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे एकूण 
रू. २,८१,८६,६०० /- (अक्षरी रूपये दोन कोटी एक्क्याऐंशी लाख शाहाऐंशी हजार सहाशे फक्त) 
इतके अनुदान संचालक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, पुणे यांना या शासन निर्णयाद्वारे मुक्‍त 
करण्यात येत आहे. 


(रूपये हजारात) 

तपशीलवार लेखाशी वित्तीय वर्ष २०२१-२०२२ | वित्तीय वर्ष २०२१-२०२२ 

करीता मंजूर तरतूद | च्या एप्रिल महिन्याचा खर्च 

भागविण्यासाठी सध्या 
वितरीत करावयाचे 

अनुदान 


0... ह... ee 


२७७२५५.००० २७७२५.५०० 


कववता 
र 


२५००.००० १२५.००० 


: 


१४-भाडपरट्टा वकर २१२९.००० १०६.४५० 


| 


संचालक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा यांच्या अधिनस्त कार्यालयांना उक्त 
लेखशीर्षाखाली अनुदान वितरित करतेवेळी महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका व वित्तीय अधिकार 
नियम पुस्तिकेमध्ये उल्लेख केलेल्या नियम/ सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करावे. 


सदर खर्च “मागणी क्रमांक वाय-०६, ४४०२ मृद व जलसंधारण यावरील भांडवली खर्च, 
(००)(१०१) मृद सर्वेक्षण व चाचणी, (०१)(०१)एक-भूजल सर्वेक्षण आणि विकास अभिकरण याखालील 
लहान पाटबंधारे योजना (अनिवार्य)(४४०२ ११४८)” यालेखाशीर्षाखाली दर्शविण्यात यावा. तसेच 
संचालक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, पुणे यांना अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीवर उपलब्ध 
करून दिलेले अनुदान मासिक तरतुदीतुन भागविण्यात यावे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-१६२१/प्र.क्र.६४/पापु-१५ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०४१५१२०००६५१२८ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Ganesh Nivrutti Pawar 
a al e S h DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, ou=Water Supply And 


Sanitation Department, postalCode=400032, 


Nivrutth | पळ 
Pawar 1 00 0 
(गणेशा पवार) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. संचालक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, पुणे. 
२. उप संचालक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, सर्व. 
३. सहसंचालक (मविवलेसे), भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, पुणे. 
४. वरिष्ठ भूवैज्ञानिक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, सर्व. 
५. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ मुंबई/२-नागपूर (लेखापरिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) 
६. जिल्हा कोषागार अधिकारी, सर्व. 
७. वित्त विभाग, अर्थसंकल्प १६ (२ प्रती) 
८. कक्ष अधिकारी/लेखा अधिकारी, पापु-०४,पापु-२० 
९. निवड नस्ती (पापु-१५) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


